शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या 
ग्रामीण क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची निवड 
करण्याकरीता समिती पुनर्रचित 
करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आविवि-०४२३/प्र.क्र.८१/का-८, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय,आविवि क्र: घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८(भाग-१/का.१७, दि.२८ मार्च,२०१३ 
२) शासन निर्णय,आविवि क्र: घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८(भाग-१)/का.१७दि.७ ऑगस्ट, २०१४ 
३) शासन निर्णय,आविवि क्र: घरकुल-२०१५/प्र.क्र.२१०/का.१७, दि.५ जानेवारी, २०१६ 
४) शासन निर्णय,ग्राम विकास विभाग क्र: इंआयो-२०१५/प्र.क्र.४१३/योजना-१०, 
दि.१० फेब्रुवारी, २०१६ 
५) शासन निर्णय,आविवि क्र: घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का.१७, दि.१५ मार्च, २०१६ 
६) शासन निर्णय,आविवि क्र: आविवि-०३२३/प्र.क्र.५७/का.०८, दि.२५ एप्रिळ, २०२३ 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी उपयोजनेतर्गंत आदिवासी क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जिल्हयातील अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाहय क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी शाबरी आदिवासी 
घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांची वाचा येथील अनु. क्र. मधील झासन निर्णय, आविवि दि. २५ एप्रिल, 
२०२३ अन्वये संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती पुनर्रचित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या ग्रामीण क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरीता वाचा 
येथील अनु. क्र.६८ मधीळ शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग दि.२५ ves, २०२३ अन्वये गठीत 
HOA समितीची पुनर्रचना करून पुढीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे- 


१. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग - अध्यक्ष 

२. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पंचायत), जिल्हा परिषद - सदस्य 

३. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद - सदस्य 
४. कार्यकारी अभियंता, बांधकाम, जिल्हा परिषद - सदस्य 

५. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य सचिव 


समिती अध्यक्ष यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित जिल्ह्यांमध्ये सदर समितीची बैठकींचे 
आयोजन करून शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड प्रक्रिया राबवावी. सदर समिती 
ही आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व ग्रामीण घरकुल योजनांसाठी राहील. सदर 
समितीची कार्यकक्षा ही वाचा येथील अनु.क्र.५ मधील शासन निर्णय, आविवि- दि.१५ मार्च, २०१६ प्रमाणेचे 
राहील. 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-०४२३/प्र.क्र. ८१/का-८ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१०१७१६०१४४९७२४ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

5 AT | 5 H 2.5.4.20=e13b027a7b5509701 50cf7dc69d276db3b1a6ebe 
3f71610fb5e8ff55b1676c8a, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


V | T H A L R A O KOV E serialNumber=CE18732734BA0742D7712775E8FOAD4005 
58E8748375399762FD447C3E9AC1EB, cn=SATISH 
VITHALRAO KOVE 
Date: 2023.10.17 16:04:35 +05'30' 


(afeat कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३५ 

२. मा. सभापती, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई. 

७. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य,विधान भवन,मुंबई 

८. मा. प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
९. सर्व विभागाचे अ.मु.स., प्रधान सचिव, सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.अ.मु.स., ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर 
१२.अधिदान व लेखा लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी 

१६.सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 

१७.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर 
१८.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१९. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

२०.आयुक्‍त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

२१. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
२२.संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२३. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, बेलापूर,नवी मुंबई. 
२४.सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,जिल्हा परिषद. 

२५. सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद 

२६.सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२८. सर्व कार्यासने,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२९. निवड नस्ती कार्यासन -०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


